मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड Nd 
प्रोजेक्टकरीता शासकीय जमिन हस्तांतरीत 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पसंपा-२०२१/प्र.क्र.१२०/पदुम-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ११ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा :- 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचे आदुवि-१६ (४/प्र.क.२७/ हायस्पीड रेल्वे/ २०२१/२५२९, 
दि.३१/०५/२०२२ चे पत्र 
२) मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक, मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे यांचे क्र. NHSRGL/CPM( CIVIL) 
PALGHAR/LA/88, दि.४/२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्टकरीता आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांच्या अधिपत्याखाळील 
पशुपैदास व संगोपन केंद्र पालघर येथील मौजे केळवे रोड मधील सर्वे नं. ६७२ मधील ०.४६.०३ हे.आर. व 
मौजे मान मधील सर्वे नं. १५४ मधील ०.३६.६९ हे.आर. हे क्षेत्र हस्तांतरीत करण्याची विनंती आयुक्‍त, 
दुग्धव्यवसाय विकास यांना वाचा क्र. २ येथील पत्रान्वये करण्यात आली होती. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने 
प्रस्तुत जागा हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्टकरीता उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांनी 
उपरोक्त वाचा क्र. १ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिपत्याखालील पशुपैदास व संगोपन केंद्र 
पालघर येथील मौजे केळवे रोड मधील सर्वे नं. ६७२ मधील ०.४६.०३ हे.आर. व मौजे मान मधील सर्वे नं. 
१५४ मधील ०.३६.६९ हे.आर. हे क्षेत्र हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्ट यांना हस्तांतरीत करण्यास आयुक्त, 
दुग्धव्यवसाय विकास यांनी दर्शविलेली सहमती विचारात घेऊन सदर क्षेत्र महसूल व वन विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करण्यास, हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्ट यांच्याकडे हस्तांतरीत करताना सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ 
तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी खालीलप्रमाणे मुल्यांकन केलेली रक्‍कम हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्ट 
यांच्याकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावी, या अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


क्र. | Uda. क्षेत्र (हे.आर.) मुल्यांकन (रुपये) 
१) | मौजे केळवे रोड , सर्वे नं. ६७२ मधीळ ।०.४६.०३ १,०६,७३,५००/- 
2) | ARTA, सर्व नं. १५४ ०.३६.६९ १,१२,४४,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंपा-२०२१/प्र.क्र.१२०/पदुम-१० 


सदर मुल्यांकन हे दि. १२/०४/२०२१ रोजीचे आहे. आजमितीस सदर मुल्यांकनात वाढ झाली 
असल्यास त्याप्रमाणे निधी प्राप्त करुन घ्यावा. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१११५०१०३११०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Marale Niwrutti ४०५ ताफा 


2.5.4.20=8a75c41 4ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea74bb05 1¢4 
०3090०9, pseudonym=85DEC352A563C6C48CE6 1 2C5F 1 F3DBE440A34530, 


Bhaguji sateen 
(नि.भा.मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 


) 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मंत्री (दुग्धव्यवसाय विकास), मंत्रालय, मुंबई 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


पु 


प्रधान सचिव (ARI व दुग्धव्यवसाय), मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 

८) मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक, मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्ट 
९) जिल्हाधिकारी, पालघर 

०) सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पालघर 

१) कृषिक्षेत्र अधिक्षक, पश्ुपैदास व संगोपन केंद्र, पाळघर 

२) निवड नस्ती, पदुम-१० 


an 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


